उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य),गट-अ 
पदोन्नती रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७(१)/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : ३०/०६/२०२३ 


वाचा- 
१) शासन आदेशा, क्रमांक- पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ दिनांक- १३/१२/२०२२ 
२)शासन ज्ञापन समक्रमांक, दि.२५.४.२०२३ 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १३/१२/२०२२ च्या आदेशान्वये श्री. विजयकुमार रा . चौगुले 
यांना सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतून कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी 
(स्थापत्य) पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नती उपरांत पदस्थापना उप 


अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे करण्यात आळेली आहे. 


२. श्री. चौगुले यांना उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
या पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी दि.१६.२.२०२३ रोजी कार्यमुक्त केळे आहे. तथापि, shaky हे 
त्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेले नसल्याने संदर्भ क्र.२ येथील शासन ज्ञापनान्वये त्यांना पदोन्नतीच्या 
पदावर सात दिवसाच्या आत हजर होण्याबाबत तसेच सात दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर हजर न 
झाल्यास त्यांचे पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील, असे कळविण्यात आले होते. सदर नोटीशीस अनुसरुन 
श्री.चौगुले हे पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेले नाहीत अथवा त्यांनी कोणतेही निवेदन सादर केलेले नाही. 
त्यामुळे श्री.चौगुले यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांना दिनांक १३/१२/२०२२ 
च्या आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने रद्द करण्यात येत आहे. श्री. चौगुले यांच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदस्थापनेचे आदेशा 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२३०६३०१९३१०९२२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


POOJA 
BHASKAR 
UDAWANT 


(पुजा भा.उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 


४. अधीक्षक अभियंता, मुंबई(सा.बां.) मंडळ, मुंबई 


८. 
र्‌. 
qo. 
११.८ 


. सहसचिव (आस्था)/सहसचिव (सं.नि.), सा.बां.वि.मंत्राळय, मुंबई 
. श्री.विजयकुमार रा.चौगुळे, कनिष्ठ अभियंता यांना संबंधीत मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग 


यांचेमार्फत 


. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव(रस्ते) /सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन आस्था-१ / आस्था-३/ सेवा-३/प्रशा-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


